पोलीस अधीक्षक, जळगांव शहर 
वाहतुक शाखेसाठी निर्माण करण्यात 
आलेली पदे चाळीसगांव शहर वाहतुक 
शाखेकरीता वर्ग करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपीओ १९१४/६३४/प्र.क्र.८१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी २०१६ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-३६०५/प्र.क्र.३(आओ/पोल-३,दि.१७ फेब्रुवारी २००६ 
२) पोलीस महासंचालक, म.रा.,मुंबई याचे पत्र क्र.पोमंस/२६ ब/जळगांव/वाहतुक 
२७/२००५, दि.२५.८.२०१४ व दि.२०.५.२०१५ रोजीचा प्रस्ताव 


प्रस्तावना: 


उपरोक्त संदर्भाधिन दिनांक १७ फेब्रुवारी २००६ च्या शासन निर्णयान्वये पोलीस 


महासंचालक यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्याळयाकरिता विविध संवर्गातील ८६९२ (आठ हजार 


सहाशे Aad फक्त) इतकी पदे सदर शासन निर्णयात नमूद अटींच्या अधिन राहून निर्माण करून ती 


भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयातील विवरण पत्र ब मधील तक्‍ता क्र.७ मध्ये 


अ.क्र.७ नुसार पोलीस अधीक्षक,जळगांव शहर वाहतुकीसाठी पोलीस उपनिरीक्षक, WA हवालदार 


व पोलीस शिपाई या संवर्गाची अनुक्रमे २,८ व ३९ Ball एकूण ४९ पदे निर्माण करण्यात आली होती. 


पोलीस महासंचाळक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी संदर्भाधिन HQ वरील 


दि.२०.५.२०१५ च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केळी आहे की जळगांव जिल्ह्यातील चाळीसगांव हे 


महत्वाचे ठिकाण असून तेथे वाहतुकीचे प्रमाण जास्त आहे. तेथील लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, 


बाजारपेठ, रेल्वे स्टेशन, चाळीसगांव, धुळे, मालेगांव, औरंगाबाद, जळगांव ही वाहतुकीचे मार्ग आहेत. 


चाळीसगांव शहरातील दैनंदिन वातुकीची समस्या विचारात घेता उपरोक्‍त दिनांक १७.२.२००६ च्या 


शासन निर्णयानुसार पोळीस अधीक्षक, जळगांव यांच्या आस्थापनेवर sex वाहतुकीसाठी निर्माण 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ १९१४/६३४/प्र.क्र.८१/पोल-३ 


केळेळी ४९ पदे चाळीसगांव शहर वाहतुक शाखेसाठी मंजुर करण्यात यावी. याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: उपरोक्त संदर्भाधिन दिनांक १७ फेब्रुवारी,२००६ च्या शासन निर्णयातील 


विवरण पत्र-ब मधील तक्ता H.9 मधील अ.क्र.७ नुसार पोलीस अधीक्षक, जळगांव sex वाहतुकीसाठी 


निर्माण करण्यात आलेली ४९ पदे ही चाळीसगांव शहर वाहतुक शाखेकरिता वर्ग करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१७ फेब्रुवारी, २००६ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद पदे निर्माण 
करण्यात आली होती- 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदांचा तपशिल एकुण 
पोलीस उपनिरीक्षक | पोलीस हवालदार | पोलीस शिपाई 
al पोलीस अधीक्षक, २ é 38 ४९ 
जळगांव 


आता उपरोक्त तक्त्यात नमूद करण्यात आलेली पदे ही खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावीत. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदांचा तपशिल एकुण 
पोलीस उपनिरीक्षक | पोलीस हवालदार | पोलीस शिपाई 
i 'पोळीस अधीक्षक २ ८ ३९ ४९ 
जळगांव व 
चाळीसगांव 
(शहर वाहतूक) 


३. हा aren निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५१६/२०१५/व्यय-७, दिनांक 


६.११.२०१५ अन्वये मान्यता घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ १९१४/६३४/प्र.क्र.८१/पोल-३ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०१२७१३०३१०७६२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KA D A M Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
HANMANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

D ATTAT RAY ou=HOME DEPT,CID - 918120, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=KADAM DATTATRAY HANMANT 

H A N M A N T Date: 2016.01.27 13:03:43 +05'30" 

द.ह.कदम 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
. पोलीस अधीक्षक, जळगांव 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, जळगांव. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, जळगांव. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 
निवड नस्ती / पोल-३. 


०८ Av AD  -0 


io 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


